सन २०२१-२२ मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 
अभियानातंर्गत तेलबिया व तेलताड पिकांकरिता 
सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी पहिल्या हप्त्याचा 
₹ ९३१.४८३ लाख निधी वितरीत करणेबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : असुअ-२०२१/प्र.क्र.१०५/४ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ३० डिसेंबर, २०२१ 


संदर्भ:- 

१) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.१४/१०/२०२१ 

२) केंद्र शासनाचे अ .शा.पत्र जा .H.9/FCD/PFMS(93)2020, दि .१२ एप्रिल, २०२१. 

३) केंद्र शासनाचे पत्र जा .क्र.१-१/२०२१ (OS & OP) (८-९६२०४), दि.२८ एप्रिल, २०२१ 

४) आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र. Extn-2 / NFSM (OS & OP/AAP २०२१-२२/१६१६९ दि. ६ मे. २०२१. 

५) शासन अ.शा. पत्र OT. AAP-2029/CR No.3¢/8-A, दि. १९ मे, २०२१ 

६) केंद्र शासनाचे पत्र जा.क्र. २-१५/२०२१ NFSM-Oilseeds, दि. ०९ जून, २०२१. 

७) आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र. राअसु-गळित/२१-२२/प्र.मा.प्रस्ताव/प्र.क्र.१/वाकृआ/१८२४७/२१, 

दि.१० जुन,२०२१ 

८) कृषि व पदुम विभागाचे शासन निर्णय क्र.राअसुअ-२०२१/प्र.क्र.३८/४-अ, दि.१८ जून, २०२१ 

९) केंद्र शासनाचे पत्र F.NO. ३-४/२०२१ OP (58),€६-९८२०२, दि. १७ जून, २०२१. 

१०) कृषि व पदुम विभागाचे शासन निर्णय क्र.राअसुअ-२०२१/प्र.क्र.३८/४-अे, दि.२४ जून, २०२१ 

११) केंद्र शासनाचे पत्र F.NO. २-३९/२०२१ NFSM (OS), दि. १३ ऑगस्ट, २०२१. 

१२) कृषि व पदुम विभागाचे शासन निर्णय क्र.राअसुअ-२०२१/प्र.क्र.७५/४-अ, दि.३० ऑगस्ट, 2029 

१३) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.१४/१०/२०२१ 

१४) केंद्र शासनाचे पत्र G.s.§-93/2029-AAP(Coord/OS), दि. ०७ जुले, २०२१ 
१५) आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र. राअसु-गळित/२१-२२/वि.मा.प्रस्ताव/अ.मा.वा./प्र.क्र.०३/२१/४२१९९, 

दि.२१ डिसेंबर, २०२१ 
प्रस्तावना :- 
केंद्र शासनाने सन २०२१-२२ मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- तेलबिया व तेळताड अभियानातंर्गत 

संदर्भाकित दिनांक ०९ जून २०२१ च्या पत्रान्वये अभियान क्र.०१ (गळीतधान्य) साठी रु.६९८४.०७ लाखाच्या 
मंजूर केलेल्या वार्षिक कृती आराखडयास झासनाने दिनांक १८ जून, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान केळी आहे. सदर अभियानांतर्गत केंद्र शासनाने संदर्भाकित दिनांक १७ जून २०२१ 
च्या पत्रान्वये अभियान क्र.०३ (वृक्षजन्य तेलबिया) साठी रु.७८.४८४ लाखाच्या मंजूर केलेल्या वार्षिक कृती 
आराखडयास ARAM दिनांक २४ जून, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली 
आहे. तसेच संदर्भांकित दिनांक १३ ऑगस्ट, २०२१ च्या पत्रान्वये 13४, (गळीतधान्य) साठी रु.११६.६७ 
लाखाच्या मंजूर केलेल्या वार्षिक कृती आराखडयास शासनाने दिनांक ३० ऑगस्ट, २०२१ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-२०२१/प्र.क्र.१०५/४ओ 


सन २०२१-२२ करिता केंद्र शासनाने सर्वसाधारण प्रवर्गाकरीता अभियानांतर्गत तेलबिया व तेलताड 
पिकांकरीता पहिल्या हप्त्यापोटी एकूण केंद्र हिस्याचा ₹५५८.८९ लाख निधी दि.०७ जुले, २०२१ रोजी 
पिकनिहाय वितरीत केलेला आहे. तसेच राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- तेलबिया व dears अभियानातंर्गत 
निधी वितरण प्रक्रिया व निधी देखरेखीकरिता ?॥॥॥$ प्रणालीच्या सुधारीत कार्यपध्दतीनुसार केंद्र शासनाकडून 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातंर्गत तेलबिया व तेलताड योजना SNA मार्क करण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने 
कृषि आयुक्तालयाच्या मागणीप्रमाणे सर्वसाधारण प्रवर्गाकरीता या अभियानातंर्गत तेलबिया व dads 
अभियानाकरीता प्राप्त झालेला केंद्र हिस्स्याचा ₹ ५५८.८९ लाख व राज्य हिस्याचा ₹ ३७२.५९३ लाख असा 
एकूण ₹ ९३१.४८३ लाख निधी, वितरीत करण्याबाबत झासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे - 


शासन निर्णयः 


१. सन २०२१-२२ करीता कृषी उन्नती योजना -राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- तेलबिया व तेलताड 
अभियानातंर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी केंद्र व राज्य हिस्स्याचा एकूण ₹९३१.४८३ लाख (रुपये नऊ 
कोटी एकतीस लाख अठ्ठेचाळीस हजार तीनशे फक्त) निधी या शासन निर्णयान्वये आयुक्त (कृषी) पुणे, 
यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे पिक निहाय उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे, सदर निधीपैकी 
केंद्र व राज्य हिस्साच्या वितरीत निधीचे विवरण पुढीलप्रमाणे - 


(रु.लाख) 

अ. अभियान केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा एकूण 
क्र. (६० टक्के) (४० टक्के) 

। १ | गळीतधान्य ५५४.६१ ३६९.७४ ९२४.३५ 

२ वृक्षजन्य तेलबिया ४.२८ २.८५३ 9.933 

एकूण एकंदर ५५८.८९ ३७२.५९३ ९३१.४८३ 


२. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाकरीता उपलब्ध करुन देण्यात आलेला केंद्र हिस्स्याचा ₹५५८.८९ लाख 
(पाच कोटी अठ्ठावन लाख एकोणनव्वद हजार फक्त) निधी व राज्य हिस्स्याचा ₹३७२.५९३ लाख 
(तीन कोटी बहात्तर लाख एकोणसाठ हजार तीनशे फक्त) फक्त निधी खालील लेखाशिर्षांतर्गत सन 
२०२१-२२ करिता अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा. 


| केंद्र हिस्याचे लेखाशिर्ष 


राज्य हिस्याचे लेखाशिर्ष 


मागणी क्रमांक डी-३ 

२४०१- पीक संवर्धन 

(00) (१०२) अन्नधान्य पिके 

(00) (२५) कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न 
सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके 

(केंद्र हिस्सा ६०%) (केंद्र पुरस्कृत योजना) 
(२४०१ ४६१४)(योजनांतर्गत) (दत्तमत) 

३३, अर्थसहाय्य 


मागणी क्रमांक डी-३ 

२४०१- पीक संवर्धन 

(००) (१०२) अन्नधान्य पिके 

(००) (३३) कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न 
सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके 

(राज्य हिस्सा ४०% ) (केंद्र पुरस्कृत योजना) 
(२४०१ A238) (योजनांतर्गत) (दत्तमत) 

३३, अर्थसहाय्य 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन 


निर्णय क्रमांकः असुअ-२०२१/प्र.क्र.१०५/४ओ 


3. सन २०२१-२२ मध्ये राज्यात सदर अभियानाची अमंलबजावणी व सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने निधी 


प्रतिः- 


आहरण व वितरण करणेसाठी पुढीलप्रमाणे नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण आधिकारी 
आयुक्तालय आयुक्‍त (कृषि), सहाय्यक संचालक (लेखा-१ कृषी 
स्तर कृषी आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 


. शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाकरीता उपलब्ध करुन दिलेल्या एकूण ₹९३१.४८३ 


लाख निधी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी PFMsS प्रणालीवर जिल्हा निहाय खर्चाची मर्यादा 
निश्चित करावी. 


| या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन दिलेल्या ₹९३१.४८३ लाख निधीच्या आहरणाकरिता संचाळक 


(विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी आणि सहायक संचालक 
(लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. 


| या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचा तात्काळ विनियोग करण्यात यावा 


तसेच निधी विनियोगाच्या अनुषंगाने संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी वेळोवेळी उपयोगिता 
प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. सदर उपयोगिता प्रमाणपत्राच्या आधारे सचिव (कृषी) यांच्या 
स्वाक्षरीने सदर निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास निर्गमित करण्यात येईल. 

हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.१४/१०/२०२१ 
नुसार विहीत केलेल्या अटींची पुर्तता होत असल्याने तसेच, सदर परिपत्रकानुसार या विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११२३०१७२४४६८५०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by MAHENDRA SOPAN GHADGE 
Date: 2021.12.30 17:26:17 +05'30' 


(महेंद्र घाडगे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री (कृषि)यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 


२. मा. राज्य मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानसभा ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 


मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानपरिषद ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 


. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-२०२१/प्र.क्र.१०५/४ओ 


६. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग ,मंत्रालय, मुंबई 

८. सचिव (कृषि) ,कृषि व पदुम विभाग Aare, मुंबई. 

९. आयुक्‍त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१०. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला. 
११. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१२. सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक 

१३. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 

१४. महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 

१५. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

१६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

१७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१८. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, पुणे 

१९. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई 

२०. निवड नस्ती-४ओ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


